वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे या योजनेतंर्गत यंत्र सामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज झासकोय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आरसीके-२०२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २६ ATA, २०२० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४/२०/कोषा-प्रश्ञा.५, दि.३० 
जानेवारी, २०२०. 

संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/राछझामशावैमको 
/रायो (१६२९) /यंसाख/प्र.मा./३-म/३२५९५, दिनांक : ३१.१२.२०१९ 

शासन परिपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक २०२० / प्र.क्र. १२९ / 
VAM -9, दिनांक २४.०३.२०२० 


शासन निर्णय :- 


राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस राज्य 


योजनेतंर्गत अतिरिक्‍त अनुदान मंजूर होण्याच्या अधिन राहून रुपये ८३,५५,६५०/- (रुपये त्र्याऐंशी लक्ष 
पंचावन्न हजार सहाशी पन्नास फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 


पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
| 9) ह्युमन स्कॅलेटोन [egal ९७००० ९७००० 
2 । ब्लड प्रेशर ट्रेनर | 09 | 234000 234000 
३ | होल बॉडी बेसिक सीपीआर मेनिकिन xX सी ४०६ मेल 0१ | ९०००० ९०००० 
४ | हाफ बाडी बेसिक सीपीआर मेल X सी४०४ 0१ | २५२०० २५२०० 
५ | फिमेल मल्टी व्हिनस आयव्ही आर्म किट पार्ट नं. lia १९५७०० १९५७०० 
३७५ ५०००१ 
६ | इन्जेकान ट्रेनर पार्ट नं. ००३१० ०१ | ४२५०० ४२५०० 
७ | व्हाईटल सिम साऊंड ट्रेनर [eae] 224000 224000 
८ | व्हाईटल सिम एरिथमिआ ट्रेनर 0१ | २२५००० २२५००० 
९ | व्हाईटल सिम | 09 | १८५००० १८५००० 
| Io लॅडल एएलएस बेबी डब्ल्यू / हार्टसिम | 09 | २९९००० २९९००० 
ae q | पेडीएट्रीक मल्टीव्हीनस आयव्ही आर्म कीट पार्ट lia १२५००० १२५००० 
नं.३७५-७०००१ 
१२ | बेबी आयव्हीवाय पार्ट नं.३७५-३००१ 0१ | १२५००० १२५००० 
१३ ।आर्टीरीअल आर्म स्टीक किट पार्ट ३७५-८०००१ 0१ | १७५००० १७५००० 
१४ | Rat सिम्युलेटर पार्ट नं. एनएनए २००० | 09 | २९९००० २९९००० 
१५ | अंबिलीकल कार्ड पार्ट नं.१८००२०५० 0१ | ३२००० ३२००० 
१६ | लिटल ज्युनिअर पार्ट नं.१८००२०५० | 09 | ४५९०० ४५९०० 
१७ | रिससी बेबी डब्ल्यू/स्किल गाइड पार्ट नं. १६१- | २७५००० २७५००० 
०१२५० 
१८ | शोल्डर जाईन्ट फार इन्जेकान हि. २९९००० २९९००० 
१९ | बक्‍्सस्ट्रेप स्पाईन बोर्ड 0१ | ४९९०० ४९९०० 
२० | आय एक्झामिनेशन सिम्युलेटर | 09 | २९०००० 280000 
२१ | जायन्ट फाईव्ह पार्ट आय बाल पार्ट नं. डीजीए ७२ [9 १५०००० १५०००० 
२२ | इपीसिप्टमी ट्रेनर पार्ट नं.६०२२५ | oF | १९५००० १९५००० 
२३ | फंडूआ असेसमेन्ट ट्रेनर | 09 | २९०००० २९०००० 
२४ | एन्डोट्रेनर (मेड ऑफ मेटल) विद इन्स्ट्रमेन्टस ha १८४५० १८४५० 
(Rass, सिजर निडल होल्डर, अँपल ट्रोकर 
सुचरींग पॅड 
24 | फिमोरल अँण्ड सेंट्रल व्हिनस अँक्सेस टेक्निक 0१ | २९०००० २९०००० 
२६ | अँट केली 0१ | २९९००० २९९००० 
२७ । एअरवे मॅनेजमेंट ट्रेनर पार्ट नं.२५००००३३ ०२ २९५००० ५९०००० 
२८ एईडी ट्रेनर 0१ | २५०००० २५०००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग | एकूण किंमत 
किंमत 
२९ | इअर डायग्नोस्टीक ट्रेनर पार्ट नं.एआर३०२ 1: १४९००० १४९००० 
३० । जायन्ट थ्री पार्ट इअर पार्ट ३३ | 09 | 20000 20000 
३१ | सुचर ट्युटर ट्रेनी किट पार्ट नं.एसटीपी किट ०२ २५००० ५०००० 
३२ । इन्फन्ट एअरवे मॅनेजमेन्ट ट्रेनर | oF | 224000 २२५००० 
३३ | पॅेडीअँट्रीक एअरवे मॅनेजमेन्ट ट्रेनर | 09 | 220000 220000 
३४ | न्यूमोथॉरेक्स ट्रेनर पार्ट नं. २६० 04009 0१ | २९५००० २९५००० 
३५ | एनजी ट्यूब अँण्ड ट्रॅक केअर ट्रेनर पार्ट नं.३७५ धि २७५००० २७५००० 
१०००१ 
३६ | रेक्टल एक्झामिनेड्ठान ट्रेनर पार्ट नं.६०१२० 0१ | २७५००० २७५००० 
३७ | ओपन ह्युमन etter रिपेअर ट्रेनर पार्ट नं.६०४२७ | 09 | २९५००० २९५००० 
३८ | अँडव्हान्सड कथेटराईझेडान ट्रेनर पार्ट नं.६०१५० 0१ | २९७५०० २९७५०० 
39 | Whar अँब्डोमिनळ ओपनिंग अँण्ड Fala पार्ट i ४९५०० ४९५०० 
नं.६०४३० 
so | बीएसएस ट्रांमेटीक gs पार्ट नं.५००४७ oo | २९५०० २९५०० 
४१ | बीएसएसडे किट १पार्ट नं.५००७० 0१ | ९०००० ९०००० 
४२ | बीएसएस डे किट २पार्ट नं.५००७१ | 09 | ४७५०० ४७५०० 
४३ | एनल स्फिन्क्टर 0१ | २१५००० २१५००० 
४४ | ake Vastra अँण्ड डायग्नोस्टिक ट्रेनर पार्ट धि १७५००० १७५००० 
नं.४००४५४ 
४५ स्ट्रिप आन ब्रेस्ट पार्ट नं.४०१०० | 09 | ९००००- ९०००० 
एकूण ८३५५६५० 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत पुर्नर्विनियोजनाने निधी मंजूर 


होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-१ 


ष्‌. 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Gora लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खालील लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(००) (319) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२०/प्र.क्र.१२/प्रशा-१ 


दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर झासन निर्णय उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रक,दिनांक २४.०३.२०२० मधील 
निर्देश व शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३३०१३१८५६२३१३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी ,कोल्हापूर 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


